दि.२८ मे,२०१८ रोजी होणाऱ्या लोकसभा मतदार 
संघच्या पोटनिवडणुकासाठी सदर क्षेत्रातील 
मतदारांना मतदानाच्या दिवशी मतदान करण्यासाठी 
सुट्टी अथवा दोन तासांची सवलत देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक मतदान २०१८/प्र.क्र.५५/कामगार-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ मे, २०१८ 


वाचा :-- १) शासन परिपत्रक क्र. मतदान-२०१८/प्र.क्र.५५/कामगार-९,दिनांक १८ मे, २०१८ 


शुध्दीपत्रक 

संदर्भाधिन शासन निर्णयातील संदर्भात नमूद " राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे 
क्रमांक बीवायई-२०१८/प्र.क्र.३२०/१८/३३, दि. १५ मे,२०१८ चे VA" याऐवजी " मुख्य निवडणूक 
अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचे क्रमांक बीवायई-२०१८/प्र.क्र.३२०/१८/३३, दि. १५ मे,२०१८ चे पत्र 
"असे वाचावे. 

तसेच पृ.क्र.२ वरील परिच्छेद ४ "सदर परिपत्रक राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे 
क्रमांक बीवायई-२०१८/प्र.क्र.३२०/१८/३३, दि. १५ मे,२०१८ चे पत्र व भारत निवडणूक आयोग यांचे 
क्र.₹७/>०१/३२/२०१८, दि.२६ एप्रिल,२०१८ व क्र.७८/७०5/२०१८, दि.११ मे,२०१८ रोजीच्या 
पत्रास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे" याऐवजी "सदर परिपत्रक मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य यांचे क्रमांक बीवायई-२०१८/प्र.क्र.३२०/१८/३३, दि. १५ मे,२०१८ चे पत्र व भारत 
निवडणूक आयोग यांचे क्र.₹७/२५/३२/२०१८, दि.२६ एप्रिल,२०१८ व क्र.७८/?5/२०१८, दि.११ 
मे,२०१८ रोजीच्या पत्रास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे" असे वाचावे . 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०५२४१५०७५४२८१० असा आहे. हे शुध्दिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Shashank M. Sathe 
Date: 2018.05.24 15:06:06 +05'30' 
(श.मा.साठे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत - उपरोक्त परिपत्रक सर्व संबंधित आस्थापनांच्या निदर्शनास आणण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
१. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र,नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२ 
२. प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. कामगार आयुक्त, बांद्रा, मुंबई-५१ 
४. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, बांद्रा, मुंबई 
५. संचालक, बाष्पके, बांद्रा, मुंबई, 
६. SYA, ASR, गोंदीया, पालघर महाराष्ट्र राज्य. 
७. जिल्हाधिकारी, भंडारा, गोंदीया, पालघर महाराष्ट्र राज्य. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मतदान २०१८/प्र.क्र.५५/कामगार-९ 


८. महासंचाळक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई यांना व्यापक प्रसिध्दी 
देण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
९. कामगार विभागातील सर्व कार्यासने 
प्रत माहितीसाठी : 
१ मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
२ मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
३ मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


